कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. (नाशिक विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/७०२/२०२१, दि.२७.०८.२०२१ 


शासन Beat :- 


कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००- 


१,१२,४००) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 


त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन 


राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | निवडसूची कर्मचाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झालेला ' पदोन्नतीने पदस्थापना 
तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 
| ३/२४१ दिपक भिकाजी भामरे, कृषि नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, नाशिक- 


पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी 
पाचोरा, जि. जळगाव 


१, ता.नाशिक, जि.नाशिक 


२ २०/९०८ । शालीकराव रामदास तोरवणे, कृषि । नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, यावल, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. यावल, जि. जळगाव 
साक्री, जि. धुळे 

३ २२/९१५ । सुरेश लक्ष्मण घोलप, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन सहसंचालक, नाशिक 
प्रशिक्षण संस्था (TA नाशिक 

४ २३/९१८ । उदय वसंत बोरसे, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, 
तालुका कृषि अधिकारी चाळीसगांव, निजामपूर, ता. साक्री, जि. धुळे 
जि. जळगांव 

षु २४/९१९ । बाळासाहेब रेवजी काळे, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, मध्यवर्ती 


पर्यवेक्षक, तालुका फळरोपवाटीका 
पिंपळगाव, ता. निफाड जि. नाशिक 


फळरोपवाटीका, चांदवड, जि. 
नाशिक. 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 
तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

६ २५/९२८  । मधुकर बाजीराव जाधव, कृषि नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, नाशिक- 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी २, ता. जि. नाशिक. 
निफाड, जि. नाशिक 

७ २६/९३०  । दिगंबर श्रीरंग थोरात, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक कृषि अधिकारी, खत चाचणी 
तालुका कृषि अधिकारी ईगतपुरी, प्रयोगशाळा, नाशिक. 
जि. नाशिक 

८ २७/९३५ । गोविद रामदास पाटील, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, शहादा 
शहादा, जि. नंदुरबार जि. नंदुरबार. 

९ २८/९३६ । वसंत हरी मराठे, कृषि पर्यवेक्षक, नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, हरसुल- 
तालुका कृषि अधिकारी त्र्यंबकेश्वर, २, ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
जि. नाशिक 

(श्री.संजय पाटील यांच्या 
नियतवयोमान सेवानिवृत्तीने 
दि.३१.०३.२०२२ रोजी Rea 
होणाऱ्या जागी) 

शि ० ३०/९४५ । कोळसे बाळासाहेब सर्जराव, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, उपविभागीय 
पर्यवेक्षक, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, कृषि अधिकारी, निफाड, जि. 
नाशिक नाशिक. 

| १ ५६/१०९० । उत्तम मुकुंदराव वाजे, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पिंप्री, ता. 
तालुका कृषि अधिकारी निफाड, जि. निफाड, जि. नाशिक 
नाशिक 

१२ ५७/१०९६ । अशोक देवराम अल्हट, कृषि नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, कृषि चिकित्सालय नांदुरशिंगोटे, ता. सिन्नर, जि. 
मुसळगाव ता. सिन्नर, जि. नाशिक नाशिक. 

१३ ७६/१२१८ | शिवदे अरविंद गुलाबराव, कृषि नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, कुसुंबा, 
Gade argent कृषि अधिकारी ता.धुळे, जि. धुळे 
पनवेल जि. रायगड 

१४ ७७/१२१९ | निकुंभ विलास हिम्मतराव, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, उपविभागीय 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी कृषि अधिकारी, मालेगाव, ता. 
कणकवली जि. सिंधुदूर्ग मालेगाव, जि. नाशिक 

१५ ७८/१२३१ | देशमुख बबन बाबासाहेब, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी,तालुका कृषि 


पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी पेठ 
जि. नाशिक 


अधिकारी, पेठ, जि. नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

१६ ७९/१२३४ । निकम सिध्देश्वर पितांबर, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, मेहूणबारे, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव. 
पाचोरा, जि. जळगाव 

१७ ८०/१२३६ । पाटील मुकेश साहेबराव, कृषि नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, आर्थ ता. 
पर्यवेक्षक, फळरोपवाटीका आक्राणी शिरपुर जि. धुळे. 
ता. शहादा, जि. नंदुरबार 

१८ ८१/१२४० | डेंगळे दिलीप शिवाजी, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, सिन्नर, जि. 
सिन्नर, जि. नाशिक नाशिक 

१९ १०२/१३१२ | पवार संदिप लालसिंग, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, दाभाडी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. मालेगाव, जि. नाशिक 
कन्नड, जि. औरंगाबाद 

२० १०७/१३२० | बागुल अशोक रंगनाथ, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, वावी, ता. 
पर्यवेक्षक, विभागीय कृषि सिन्नर, जि. नाशिक 
सहसंचालक, औरंगाबाद 

२१ १३९/१५४८ | मोहिते विजय शामराव, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी कृषि अधिकारी, नंदूरबार 
नंदुरबार, जि नंदुरबार 

२२ १४०/१५४९ | साळवे सचिन हिरामण, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, कळंबु, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. शहादा, जि. नंदूरबार. 
तळोदा, जि.नंदुरबार 

२३ १४६/१६१७ | हरूण बशीर पटेल, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, कजगांव, 
पर्यवेक्षक,जैविक किडनियंत्रण ता. भडगाव, जि. जळगाव. 
प्रयोगशाळा पिंप्री, धुळे 

२४ १५७/१६९२ | पवार संदीप तुकाराम, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
Gade argent कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, अक्राणी, 
कर्जत, जि. अहमदनगर जि. नंदूरबार. 

२५ १६२/१७४५ | भगवान किसन मालचे, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, यावल, जि. 
यावल, जि. जळगांव जळगाव. 

२६ १६३/१७४८ | दादाजी फुला पगार, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पाल, ता. 


तालुका कृषि अधिकारी सटाणा, जि. 
नाशिक 


रावेर, जि. जळगाव. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

२७ १६४/१७६२ | बाळासाहेब तुकाराम aon, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पेठ, 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि ता.पेठ जि.नाशिक 
अधिकारी, नाशिक 

२८ १६५/१७६३ । संजय राजाराम मोहीते, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, पिपळगाव 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि (हरेश्वर), ता. पाचोरा, जि. 
अधिकारी शहादा, जि. नंदुरबार जळगाव. 

२९ १६६/१७६५ | रविंद्र अंबादास विभांडीक, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, निफाड, 
निफाड, जि. नाशिक जि. नाशिक. 

३० १६७/१७७४ | He आत्माराम पाटील, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी प्रमाणीकरण अधिकारी, धुळे. 
सिंदखेडा जि.धुळे 

३१ १६८/१७७९ | प्रदिप लक्ष्मण भामरे, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, वरणगांव, 
Gade argent कृषि अधिकारी ता. भुसावळ, जि. जळगाव. 
साक्री, जि.धुळे 

३२ १७०/१७८२ | संजय अर्जुन पाटील, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी इगतपुरी, जि. सहसंचालक, नाशिक 
नाशिक 

३३ १७१/१७८४ | चेतन बाबुलाल सोनवणे, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, साक्री, जि. 
साक्री, जि.धुळे धुळे. 

३४ १७२/१७८५ | उमेश जगतराव भदाणे, कृषि नाशिक मंडल कृषि अधिकारी, कोरीट, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. नंदूरबार, जि. नंदूरबार. 
नंदुरबार, जि. नंदुरबार 

३५ १७४/२००१ | पाटील सुभाष ताना, कृषि पर्यवेक्षक, | नाशिक मंडळ कृषि अधिकारी, भडगाव, 
तालुका कृषि अधिकारी पाचोरा, जि. ता. भडगाव, जि. जळगाव. 
जळगाव 

३६ १८२/२२५७ | भागवत निवृत्ती रामचंद्र, कृषि नाशिक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 


पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


अधिकारी कार्यालय, अकोले, 
जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्क 
सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेझाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


८. नाशिक महसुली विभाग वाटप झालेल्या सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतील क्रमांक १६९ (श्री.संदिप 
चिंतामण गायकवाड) या अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१७५७१२५९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL ॥:___. aciinton 


5.4.20=48807fd57 1 bd08b7318f82f32c3ac 1 84a938a342e23932200c3df8b0b 


१०4563, pseudonym=B6E9ECA936BF2C03EESB083F338E65F 7AF36F6CD, 


serialNumbe -984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19427CA 
ACSBDOE7F88E592, -JYOTSNA SUNIL ARJUN 
2022.01.18 17:59:52 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

१३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी 

१६. निवड नस्ती /१६अओ. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


